वितरण Beal क्रमांक - 9 


नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय 


खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३ -२४ साठीचे अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएस-२०२३/प्र.क्र.११/योजना-५ 
बांधकाम भवन इमारत, 24, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा 
१) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 300/2/2020-Waste to Energy, दिनांक ०२ नोव्हेंबर, २०२२. 
२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १२६/१/२०२३- BIOGAS, दिनांक १० मे, 2023. 
३) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक बीजीएस-२०१८/प्र.क्र.१०/योजना-१, दिनांक 
१२ जुले २०१९. 
४) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 243/39/2023-BlOGAS (Gen), दिनांक १९ डिसेंबर, 2023. 
५) केंद्र शासनाचे पत्र HW. 243/39/2023-BlOGAS (SC), दिनांक १९ डिसेंबर, २०२३. 
६) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 243/39/2023-BlOGAS (ST), दिनांक १९ डिसेंबर, २०२३. 
७) शासन पत्र क्र. बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.११/योजना-५, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२४. 


प्रस्तावना :- 

नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत व्यवस्थापन कार्यक्रम ही १००% केंद्र पुरस्कृत योजना 
(Central Sector Scheme) आहे. उक्त संदर्भिय आदेशा क्र. ४, ५ व आदेश क्र. ६ अन्वये सदर 
योजनेसाठी सन २०२३-२४ करीता राज्यस्तरावरील PFMS प्रणालीसाठी नोंदणी करण्यात आलेल्या 
आयसीआयसीआय बँकेच्या बचत खाते क्रमांक १८८९०१०००९६७ वर अनुक्रमे रू. २३५.३४ लक्ष, रू. 
३४.४४ लक्ष व रू. १७.२२ लक्ष असा एकूण २८७.०० लक्ष इतका निधी सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन 
प्रणालीवर (Public Finance Management System) Drawing Limit ने अनुदान उपलब्ध करून 
दिल्याचे कळविले आहे. संदर्भिय आदेडा क्र. 3 अन्वये “नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत 
व्यवस्थापन कार्यक्रम (NNBOMP)” या योजनेच्या अनुषंगाने, निधी आहरण व संवितरण करणेसाठी 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
आलेले आहे. तसेच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएस-२०२३/प्र.क्र.११/योजना-५ 


२. hs शासनाचे दिनांक १० मे, २०२३ चे पत्रान्वये सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता राज्यास 
५००० बायोगॅस संयंत्राचे उदिष्ट मंजूर केलेले आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना 
त्यांच्या मागणीनुसार एकूण ४७१६ बायोगॅस संयंत्राचे उद्दिष्ट कळविलेले आहे. सन २०२३-२४ या 
वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून एकूण र.रु. २८७.०० लाख अनुदान राज्यस्तरावर PFMS प्रणाळीवर 
उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. याअनुषंगाने संदर्भ क्र. ७ अन्वये सर्व जिल्हा परिषदांकडून 
बायोगॅस संयंत्र बांधकाम पुर्ण/ सुरू असलेल्या लाभधारकांना बायोगॅस अनुदान वितरीत करण्यासाठी 
अनुदानाची मागणी केली होती. सदर मागणीनुसार एकूण १८ जिल्हयांकडील अनुदानासाठी मागणी 
प्राप्त झालेल्या एकूण १८९५ बायोगॅस संयंत्र लाभधारकांना राज्यस्तरावरुन PFMS प्रणालीमधून 
अनुदानाचा थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (081) वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाकरीता राज्यस्तरावरील PFMS प्रणालीसाठी नोंदणी करण्यात आलेल्या आयसीआयसीआय 
बँकेच्या बचत खाते क्रमांक १८८९०१०००९६७ वर केंद्र शासनाच्या उक्त संदर्भ क्र. ४, ५व ६ 
आदेझान्वये एकूण २८७.०० लक्ष ( रू. दोनशे सत्त्याऐज्ी लक्ष मात्र) इतका निधी PFMS प्रणालीवर 
(Public Finance Management System) Drawing Limit ने उपलब्ध करून दिलेला आहे. 
२. सदर निधीपैकी, या बचत खात्याचे “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित केलेले 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे यांनी PFMS प्रणालीद्वारे विवरणपत्रमधीळ रकाना 
क्रमांक १९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रक्‍कम रू. २८६.८८९५० लाख (अक्षरी रू. दोन कोटी 
Tera लाख segue हजार AHal पन्नास A) सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे 
जिल्ह्यांकडीळ बायोगॅस संयंत्र लाभार्थीना रक्‍कम वितरीत करावी. याबाबतची लाभार्थी यादी स्वतंत्रपणे 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
३. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत कार्यक्रम ही योजना 
राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या संदर्भ क्रमांक १ व २ मध्ये नमूद केलेल्या आदेशाप्रमाणे 
अनुदानाचे दर लागू राहतील. 
४. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात अनुदानासाठी जिल्हयांनी शासनस्तरावर सादर केलेल्या 
लाभार्थी अनुदान मागणी यादीमध्ये दुबार लाभार्थी, बँक खाते तपशिल, आधार नंबर व अनुदानाबाबत 
भविष्यात लाभार्थ्याची कोणतीही तक्रार उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी कृषी विकास अधिकारी, 
जिल्हा परिषद यांची राहील. 
५. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत कार्यक्रमासाठी PFMS 
प्रणालीद्वारे वितरीत केल्या जाणाऱ्या रक्कमेचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र (ज्यामध्ये 
अनुदान आहरित केल्याचा दिनांक, अनुदान आहरणाचे प्रयोजन, इत्यादी बाबीसह) महाळेखाकार 
मुंबई व नागपूर यांना एप्रिल-२०२४ अखेरपर्यंत पाठविणे आवश्यक राहील. सन २०२३-२४ च्या 
उपयोगिता प्रमाणपत्रासंबंधी महालेखापाल कार्यालय मुंबई/नागपूर यांचेकडून मुख्य लेखा व वित्त 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएस-२०२३/प्र.क्र.११/योजना-५ 


अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना प्राप्त झाळेले Clearances 06॥0०8[8 मार्च-२०२४ पर्यंत शासनास 
पाठविण्याची जबाबदारी कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे यांची राहील. 

६. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी जिल्हा परिषदांना 
दिलेल्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने बाबनिहाय संपूर्ण अनुदान शासनस्तरावर PFMS प्रणालीवर उपलब्ध 
करून देण्यात येत असल्याने त्यानुसार जिल्हा परिषदांनी पूर्ण केळेल्या भौतिक उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने 
लाभार्थीनिहाय अनुदान मागणी करुन शासनस्तरावरुन निधी उपलब्ध करून देणेत येईल. त्याप्रमाणे 
संबंधित लाभार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये PFMS प्रणालीद्वारे अनुदानाचा थेट लाभ Seda TEI (DBT) 
वितरीत करावा. 

9. नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत कार्यक्रम (NNBOMP) ही 900% केंद्र पुरस्कृत योजना 
असून (Central Sector Scheme), २० कलमी कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचा घटक असल्याने या 
योजनेतर्गत “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात आलेले मुख्य लेखा व वित्त 
अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे यांनी सदर आदेशानुसार या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी 
तातडीने लाभार्थ्यांना अनुदान PFMS प्रणालीद्वारे वितरीत करावे. तथापि वितरीत केलेल्या अनुदान 
खर्चाच्या लेख्यांचे लेखापरिक्षण करून घेण्याची जबाबदारी त्या त्या जिल्हा परिषदांची राहिल. 

८. या शासन निर्णयानुसार, वितरीत करण्यात येणारे अनुदान हे केंद्र शासनाच्या नवीन व 
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाकडील पत्र क्र. 300/2/2020-Waste to Energy, दि. 02.99.2022 व 
दि. १०.०५.२०२३ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटीं व शर्तीच्या अधीन 
राहून निधीचा विनियोग करण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२८११३८१०३८२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vi : Digitally signed by Vijay 
1] ay Govindrao Chandekar 


DN: cn=Vijay Govindrao 
G d Chandekar, o=Rural 
OVI Nn fa O Development Department, ou, 
email=vijay.chandekar@nic.in, 


C h a N d e ka r ae 2024.02.28 11:55:47 +05'30' 
(वि.गो. चांदेकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१, विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 
२. वैज्ञानिक-डी, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, बायोगॅस विभाग, अटल 


अक्षय ऊर्जा भवन, लोधी रोड, नवी दिल्ली ११० 003. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएस-२०२३/प्र.क्र.११/योजना-५ 


महालेखापाल महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता) 
महालेखापाल महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ळेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद (स्वी 

उप मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ळेखा (स्व 

जिल्हा लेखा परिक्षक स्थानिक निधी Sear (सवी 

संचालक, लेखा कोषागारे, महाराष्ट्र, मुंबई. 

जिल्हा कोषगार अधिकारी (सवी 

नियोजन विभाग, कार्यासन १४४३/१४४४, मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग, मंत्रालय (व्यय-१५ /अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई. 

व्यवस्थापक, आयसीआयसीआय बँक, गोखले रोड, नौपाडा, जि. ठाणे yoo ६०१. 
कार्यासन क्रमांक वित्त-१, वित्त-२, वित्त-७, वित्त-८, योजना-२, ग्राम विकास विभाग. 
निवड नस्ती, कार्यासन योजना-५, ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात बायोगॅस कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी वितरीत करावयाचा निधी तपशिल 


अ. | जिल्हयाचे | सन २०२३-२४ करीता निश्चित केलेले उद्दिष्ट व साध्य । शौचालय | शौचालय लाभार्थ्यांना वितरीत करावयाचे एकूण सहाय्यक अनुदान आदेशानुसार 
क्र.। नांव बायोगॅस संयंत्र उद्दिष्ट बायोगॅस संयंत्र साध्य जोडणी | जोडणी जिल्हानिहाय 
उद्दिष्ट । साध्य लाभार्थींना वितरीत 
करावयाचे अनुदान 
Gen.| SC | ST | THT] Gen. | SC | ST | एकूण Gen. SC ST एकूण शौचालय । एकूण 
(रकाना Fox | (रकाना नं.८% | (रकाना नं.९५| (रकाना | जोडणी अनुदान 
रु.१४३५०/-) | रु.२२०००/-) | रु.२२०००/- | नं.१३२१४-- साध्य (रकाना 
44) (रकाना नं.१६--१७) 
नं.१२% 
रु.१६००/-) 

fi 2. ३. |४. | ५. Ieee. | ७. ८. | ९. ea fend १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. 
ee ठाणे २० a 93 33 १४ | (9 २१ वव 3 २००९०० aa १५४००० ३५४९०० ४८०० ३५९७०० ३५९७०० 
२. | पालघर ३५ २ | ७३ ea १६ Ea 30 | ५४ 4o BR २२९६०० २२००० ८१४००० १०६५६०० ६७२०० ११३२८०० | ११३२८०० 
३. | रायगड [cy fe | १५ [aoe | ४७ [4 ea ५२ | © ie | ६७४४५० ११०००० aaa ७८४४५० (| ७८४४५० | ७८४४५० 
४. | रत्नागिरी | १०५ वि ee ११५ | २६ | 8 (. ३० | ३३ ६ ३७३१०० ८८००० Pd ४६११०० | ९६०० ४७०७०० | ४७०७०० 
५. | सिधुदुर्ग | १३० | ५ झि १३५ | IO | Y 0 ११२ | Ro १६ १५३५४५० | ११०००० al १६४५४५० | २५६०० १६७१०५० | १६७१०५० 
ed ३६८ | 22 ioe ४०१ | २४२ | २० हिं २७२ | २० a ३४७२७०० | ४४०००० २२०००० ४१३२७०० | १६०० ४१३४३०० | ४१३४३०० 
७. | पुणे ४७५ | १५ aa yoo | १८० |४ [3 | १८७ | २४ १२ २५८३००० | ८८००० ६६००० २७३७००० | १९२०० २७५६२०० | २७५६२०० 
८. | सातारा | २४५ | ५ i I २५० | ५७ al a ५८ | २४ ना ८२६३५० | २२००० aa ८४८३५० as ८४८३५० । ८४८३५० 
९. | सोलापूर | ५० | २४ a ७५ | ४३ शि a ५३ | © aa ६१७०५० | २२०००० a ८३७०५० nes ८३७०५० | ८३७०५० 
प कोल्हापूर | १०००| १२ ae 9092] ७६४ । १२ a ७७६ | २१७ २१७ १०९६३४०० | २६४००० eal ११२२७४०१ ३४७२०० ११५७४६०० | ११५७४६०० 
fee परभणी । ८३ ie iP ९३ ee | fee ia aa 33 3 १४३५०० मियां a १४३५०० | ४८०० १४८३०० | १४८३०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएस-२०२३/प्र.क्र.११/योजना-५ 


१२. हिंगोली ६० १२ | ८ ८० १६ Q Q २० fo a २२९६०० ४४००० ४४००० ३१७६०० eo] ३१७६०० = 
१३. नांदेड go (ea षु ६५ ७ | Ee 9 | i | १००४५० Ee | aan १००४५० | १००४५० १००४५० 
१४.| धाराशिव | १५१० | ५ |२ | १५७ | ४५ चिं नि ४५ | ३३ aa ६४५७५० («| ey ६४५७५० a Se | eee 
१५. लातूर ४५० | २५ | ५ ४८० | १७० ia a १७० | 33 fe २४३९५०० ie | शिक २४२९५०० शनि २४३९५०० । २४३९५०० 
१६. अमरावती । १५ ३ | २ २० | 8 fal पु ee 93 ८ ५७४०० २२००० ११०००० १८९४०० | १२८०० २०२२०० २०२२०० 
qo] बुलढाणा | ३८ | २ ca ४० | 4 fic red दु फि) re ७१७५० re | a ७१७५० a ae ae 

१८ वर्धा २१ २ ee २४ १२ ee ia 93 | पिं १७२२०० २२००० "कका १९४२०० aa १९४२०० १९४२०० 
एकूण ३८८०] WR) १४६ | ३६९८ १७३३ | ५६ | ६० | ICY] ५२४ ३०८ २५३३६१५० | १४५२००० १४०८००० ।॥२८१९६१५० | ४९२८०० २८६८८९५०. २८६८८९५० 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


